RNI No.MAHBIL/ 2009/ 35530 


JNTAR 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष ३, अंक ४४ ( २ ) ] 


सप्टेंबर १, २०१७/ भाद्र १० , शके १ ९ ३ ९ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक ८१ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 

अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५२. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम , महाराष्ट्र महानगरपालिका 

अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९ ६५ , यात आणखी सुधारणा 
करण्याकरिता अधिनियम. 


~ 


दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१७ रोजी मा . राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा 
पुढील अधिनियम माहितीसाठी , याद्वारे , प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 

नि . ज . जमादार , 
प्रधान सचिव व विधि परामर्शी, 

महाराष्ट्र शासन , 
विधि व न्याय विभाग. 


सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५२. 


( मा . राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर " महाराष्ट्र शासन राजपत्रात " दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१७ रोजी प्रथम 

प्रसिद्ध केलेला अधिनियम .) 


मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ , यात आणखी 

सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम 


. 


६ . 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र 

महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, 
२०१७ चा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी ( सुधारणा ) अध्यादेश , २०१७ हा , दिनांक २ फेब्रुवारी २०१७ रोजी प्रख्यापित 
महा . अध्या. केला होता ; 

आणि ज्याअर्थी, दिनांक ६ मार्च २०१७ रोजी राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन पुन्हा सुरू झाल्यावर , 
उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रूपांतर करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र 
महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी ( सुधारणा) विधेयक , २०१७ ( सन 
२०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ४ ) हे , महाराष्ट्र विधानसभेने दिनांक १६ मार्च २०१७ रोजी संमत केले 
होते आणि महाराष्ट्र विधानपरिषदेकडे ते पारेषित करण्यात आले होते ; 

( १ ) 


भाग चार - ८१-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , सप्टेंबर १, २०१७ / भाद्र १० , शके १ ९ ३ ९ 


आणि ज्याअर्थी, त्यानंतर महाराष्ट्र विधानपरिषदेची दिनांक ७ एप्रिल २०१७ रोजी सत्र समाप्ती झाल्यामुळे 
महाराष्ट्र विधानपरिषदेत उक्त विधेयक संमत होऊ शकले नाही 

आणि ज्याअर्थी, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ ( २)( क ) अन्वये तरतूद केल्याप्रमाणे, राज्य 
विधानमंडळाचे अधिवेशन पुन्हा सुरू झाल्याच्या दिनांकापासून सहा आठवड्यांचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर 
म्हणजेच दिनांक १६ एप्रिल २०१७ रोजी उक्त अध्यादेश अंमलात असण्याचे बंद झाला होता ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अध्यादेशाच्या तरतुदी अंमलात असण्याचे चालू ठेवणे इष्ट वाटले होते 
आणि ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते ; 

आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, उक्त अध्यादेशाच्या तरतुदी अंमलात असण्याचे चालू 
ठेवण्यासाठी, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात 
असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती ; आणि , म्हणून, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी दिनांक ३० मे २०१७ रोजी 
मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 
( सुधारणा व पुढे चालू ठेवणे) अध्यादेश , २०१७ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त पुढे चालू ठेवणे अध्यादेश " २०१७ चा 
असा करण्यात आला आहे ) , हा प्रख्यापित केला होता 

आणि ज्याअर्थी, उक्त पुढे चालू ठेवणे अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रूपांतर करणे इष्ट 
आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या अडुसष्टाव्या वर्षी, याद्वारे , पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे : 


महा. अध्या . 
८ . 


प्रकरण एक 


प्रारंभिक 


१ . 


प्रारंभ . 


संक्षिप्त नाव व 

(१) या अधिनियमास, मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, 
नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१७, असे म्हणावे. 
( २ ) तो , दिनांक २ फेब्रुवारी २०१७ रोजी अमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल . 

प्रकरण दोन 
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम याची सुधारणा 

२. मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम १६ च्या पोट- कलम (१ ) च्या खंड ( ह ) मध्ये , “ सहायक १८८८ चा 
अधिनियम क्रमांक ३ आयुक्ताचे प्रमाणपत्र ” या मजकुरानंतर, “ किंवा अशा व्यक्तीचे स्वयंप्रमाणपत्र ” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात 

येईल . 
१६ ची सुधारणा. 


सन १८८८ चा 


३ . 


याच्या कलम 


प्रकरण तीन 


३ . 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम याची सुधारणा 
सन १ ९ ४ ९ चा 

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम १० च्या पोट- कलम (१ ) च्या खंड ( के ) मध्ये, १ ९ ४ ९ चा 
अधिनियम क्रमांक ५ ९ “ 

प्रभाग अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र ” या मजकुरानंतर, “ किंवा अशा व्यक्तीचे स्वयंप्रमाणपत्र 
याच्या कलम १० ची 

करण्यात येईल . 
सुधारणा. 


हा मजकूर समाविष्ट ५ ९. 


प्रकरण चार 


४ . 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ याची सुधारणा 
सन १ ९ ६५ चा 

महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ याच्या कलम १६ च्या १९ ६५ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम पोट -कलम ( १) च्या खंड ( म) मध्ये, “ संबंधित परिषदेच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र या मजकुरानंतर, 
क्रमांक ४० याच्या ८किंवा अशा व्यक्तीचे स्वयंप्रमाणपत्र 

हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल . 
कलम १६ ची 

सुधारणा . 


महा . ४० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , सप्टेंबर १, २०१७ / भाद्र १०, शके १ ९ ३ ९ 


प्रकरण पाच 


संकीर्ण 


२०१७ चा 


महाराष्ट्र अध्यादेश 


८ . 


१८८८ चा ३ . 


१ ९ ६५ चा महा . 


४० . 


(१ ) मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती सन २०१७ चा 
महा. अध्या. व औद्योगिक नगरी ( सुधारणा व पुढे चालू ठेवणे ) अध्यादेश , २०१७, हा , याद्वारे , निरसित करण्यात येत आहे . 

क्रमांक ८ याचे 

निरसन व व्यावृत्ती . 
( २ ) अशाप्रकारे निरसन झाले असले तरी, उक्त अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुंबई 
१९ ४९ चा ५९. महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व 

औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ यांच्या संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती किंवा कोणतीही 
कार्यवाही ( काढण्यात आलेली कोणतीही अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश यांसह) ही, या अधिनियमाद्वारे सुधारणा 
करण्यात आलेल्या संबद्ध अधिनियमांच्या तत्सम तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती, कार्यवाही किंवा, 
यथास्थिति , काढण्यात आलेली अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश असल्याचे मानण्यात येईल . 

शंका दूर करण्याकरिता, याद्वारे , असे घोषित करण्यात येते की , मुंबई महानगरपालिका , महाराष्ट्र शंका दूर करणे. 
महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी ( सुधारणा) अध्यादेश, २०१७ याद्वारे 
१८८८ चा ३. सुधारणा करण्यात आलेल्या मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र 
१९ ४९ चा ५९. नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ यांच्या सर्व तरतुदी उक्त अध्यादेशाच्या प्रारंभाच्या 
१ ९६५ चा महा . दिनांकास म्हणजेच दिनांक २ फेब्रुवारी २०१७ पासून अखंडपणे अंमलात असतील आणि त्या , तेव्हापासून अंमलात 

असल्याचे मानण्यात येईल . 


६ . 


२०१७ चा 
महा . अध्या . 

६ . 


४० . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


